धाकटापाडा Wey खारभूमी योजना 
ता.अलिबाग जि. रायगड या योजनेचे 
नूतनीकरणाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः खाभूयो - २०२२/(प्र.क्र.१८६)/खारभूमी 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०७ मार्च, २०२४ 


पहावे- मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग,कोंकण प्रदेश,मुंबई यांचे पत्र क्र. मुअकोप्र / धाकटापाडा 
शहापूर / खारभूमी / तां- ३ /४६७१ , दिनांक ०६/१२/२०२२. 


प्रस्तावना:- 
धाकटापाडा शहापुर खारभूमी योजना ता. अलिबाग जि. रायगड ही योजना धरमतर या मुख्य 


खाडीच्या तिरावर आहे. आहे. रायगड जिल्हातील खारभूमी विकास योजनेच्या बृहत आरखड्यात अ. क्र. 


३८ व पृष्ठ क्र.१८ वर समाविष्ट आहे. या योजनेस केंद्रीय वन व पर्यावरण किनारी अधिनियम १९९१ 


अन्वये सुट देण्यात आली आहे. या योजनेचे काम URS बोर्डामार्फत १९५३ मध्ये पुर्ण करण्यात आले 


होते. सदर योजना पूर्ण होऊन ६९ वर्षाचा कालावधी लोटला आहे. सदर योजनेमुळे ३४५ हेक्‍टर क्षेत्र 


पुनःप्रापीत होणार आहे. योजना पुर्व व पश्चिम या दोन भागात विभागली असुन पुर्व भागाची एकुण लांबी 
१७१६ मी असुन पश्चिम भागाची लांबी ३०० मीटर आहे. यानुसार योजनेची एकूण लांबी २०१६ मीटर आहे, 


तसेच या योजनेवर सा. क्र. १४५ मी., वर एक उघाडी आहे. पावसाळ्यामध्ये पूराचे पाणी खाडीकडून 


मोठ्या प्रमाणात येत असल्यामुळे तसेच नेहमीच्या भरती ओहोटी मुळे बांधाचे नुकसान झालेले आहे. बांधाचे 


मोठ्या प्रमाणावर क्षरण होऊन खांडी पडलेली आहे. खांडीमुळे खाडीचे क्षारयुक्त पाणी शोतात शिरुन 


भातशेतीचे नुकसान होत आहे. बांधाचे निसर्ग व dat चक्रिवादळामध्ये खुप मोठे नुकसान झाले आहे. 


तसेच बांधाच्या नुकसानी बरोबर सा.क्र. १४५ मी वरील उघाडीचेही खूप नुकसान झालेले आहेत. त्यामूळे 
योजनेचे नुतनीकरण करणे गरजेचे आहे. 


मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोंकण प्रदेश, मुंबई यांच्याकडून संदर्भाधीन पत्रान्वये 


शिफारशीसह झासनास प्राप्त झालेला धाकटापाडा WER, ता. अलिबाग जि. रायगड या खारभूमी 


योजनेच्या नूतनीकरणाच्या कामास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


त्यानुसार सदर प्रस्तावा संदर्भात शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः खाभूयो - २०२२/(प्र.क्र.१८६)/खारभूमी 


शासन निर्णय :- 

धाकटापाडा शहापुर, ता. अलिबाग जि. रायगड या योजनेच्या नूतनीकरणाच्या कामास 
जलसंपदा विभागाची सामाईक दरसूची सन २०२२-२०२३ या वर्षाच्या दरसूचीवर आधारित अंदाजित 
रूपये ३,७०,४६,६४६/- (रुपये तीन कोटी सत्तर लक्ष सेहचाळीस हजार Vest सेहचाळीस फक्त) एवढया 
रक्‍्कमेस याव्दारे प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. तरतुदींचा उपश्ीर्षवार गोषवारा 
सोबतच्या परिशिष्ट अ मध्ये देण्यात आला आहे. सदरील प्रशासकीय मान्यता पुढील अटींच्या अधीन 
राहून देण्यात येत आहे. 


१. योजनेच्या कामावरील खर्च मागणी क्रमांक आय-५, मुख्य लेखाशिर्ष “४४०२ मृद व जलसंधारण 
यावरील भांडवली खर्च (१०२) मृद संधारण (०१) खार जमीन योजना (०१) बांधकामे (योजनांतर्गत) 
(४४०२०३८४)” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा व तो मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

२. शासन शुध्दीपत्रक दिनांक १५.०१.२०२४ मधील अ.क्र. २ नुसार खारभूमी योजना पूर्ण करण्यासाठी 
पुनःप्रापित क्षेत्रातील लाभधारकांकडून प्रकल्पातील सहभाग म्हणून रुपये ५००/- प्रती हेक्टर खर्च (किमान 
रुपये २००/-रोख व रुपये ३००/- मजुरीच्या स्वरूपात किंवा रोखीने ) घेण्यात यावा. शासन निर्णय दिनांक 
०४.०३.२०२२ मधील परिच्छेद क्र. २(३) नुसार खारभूमी योजनेचे बांधकाम सुरु करण्यापूर्वी लाभधारकांनी 
सहकारी संस्था स्थापन करावी व योजनेचे काम पूर्ण झाल्यानंतर योजना देखभाल व दुरुस्तीसाठी 
त्यांच्याकडे हस्तांतरित करण्यात यावी. 

३. सदर कामासाठी विहित मार्गाने तरतूद अर्थसंकल्पित केल्याशिवाय त्यावर खर्च केला जाणार नाही 
याची दक्षता घेण्यात यावी. 

४. या कामाकरीता पर्यावरण विषयक तसेच इतर सर्व वैधानिक मान्यता घेतल्यानंतरच प्रत्यक्ष काम सुरु 
करावे. 

५. सदर प्रशासकीय मान्यता म्हणजे प्रकल्प कार्यान्वयीत करण्याच्या विविध टप्यावर झालेल्या 
अनियमिततेस मान्यता असल्याचे गृहित धरता येणार नाही. सदर प्रशासकीय मान्यता देणेपूर्वी अथवा 
नंतरही या कामावर कोणतीही अनियमितता झालेली असल्यास अथवा आढळल्यास सदर प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान केल्याने ती नियमीत झालेली आहे असे गृहीत धरता येणार नाही. 

६. सदर योजनेसाठी कोणत्याही प्रयोजनार्थ मंजूर प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेबाहेर जाऊन, निधी 
वितरण अथवा अतिरिक्त खर्च करता येणार नाही. या संदर्भात प्रचलित शासन निर्णय, वित्तीय अधिकार 
मर्यादा, विहित केलेली निविदा कार्यपद्धती यांचे काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी. 

७. सदर प्रकल्पाच्या प्रस्तावित प्रशासकीय मान्यतेमध्ये अंतर्भूत किंमतीला तांत्रिक मान्यता प्राप्त करून 
घ्यावी. 

८. संपूर्ण प्रकल्प हा सदर प्रशासकीय मान्यता किंमतीच्या मर्यादेत पूर्ण करावा. 


सदरहू शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक विअप्र-१०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम भाग-२, 
दिनांक १७.०४.२०१५, भाग पहिला, उपविभाग तीन, अनुक्रमांक ४, परिच्छेद क्रमांक २७(२) अन्वये 
प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार तसेच नियोजन विभागाच्या (कायार्सन- 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः खाभूयो - २०२२/(प्र.क्र.१८६)/खारभूमी 


१४३४) यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१४७, दिनांक १२.०६.२०२३ नुसार दिलेल्या सहमतीने निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


या योजनेस प्रदान करण्यात आलेली प्रशासकीय मान्यता या विभागातील खारभूमी कार्यासनाच्या 


प्रशासकीय मान्यता नोंदवहीत १६ या अनुक्रमांकावर नोंदविण्यात आली आहे. 


सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या ४/५/४/.॥0॥8७॥॥9.90४.॥॥ या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३०७११३८०६५६२७ असा आहे. सदर BST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Segnalo PRAVIN SHIVAJI] sisi mcm 
KOLHE ——— = 
(प्रविण कोल्हे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- 
१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, यांचे सचिव मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, यांचे प्रधान सचिव मुंबई. 
३. मा. उप मुख्यमंत्री, (जलसंपदा) महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, यांचे प्रधान सचिव मुंबई. 
४. 


१०, 


११, 
१२. 


१३. 


१४. उप 


१५. 


१६. 
१७. 
qc. 
98. 
20. 


मा. उप मुख्यमंत्री, (वित्त व नियोजन ) महाराष्ट्र राज्य, FATS, यांचे प्रधान सचिव मुंबई. 

सर्व मा. मंत्री / मा. राज्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

मा. विरोधी पक्ष नेते, विधानपरिषद/विधानसभा महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य,१/२ मुंबई / नागपूर 

महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य,१/२ मुंबई / नागपूर 

महालेखापाल १/२, महाराष्ट्र राज्य (लेखापरीक्षा), मुंबई/ नागपूर. 

जिल्हाधिकारी, रायगड 

मुख्य अभियंता, (द व प्र) व सहसचिव यांचे स्वीय सहाय्यक,जळसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोकण प्रदेश, मुंबई. 

आंतर वित्त सल्लागार व सह सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


उप सचिव (लघु पाटबंधारे) यांचे स्वीय सहाय्यक,जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रकल्प संचालक व अधीक्षक अभियंता, खारभूमी विकास मंडळ, ठाणे. 

अवर सचिव (खारभूमी), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

अवर सचिव, अर्थ शाखा १/२,मंत्राळय, मुंबई. 

कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग/अर्थ-२,मंत्रालय, मुंबई. 

कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (कार्यासन -१४३४) ,मंत्राळय, मुंबई. 

खारभूमी कार्यासन, संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः खाभूयो - २०२२/(प्र.क्र.१८६)/खारभूमी 


(शासन निर्णय जलसंपदा विभाग क्रमांकः खाभूयो-२०२२/प्र. क्र.१८६/ खारभूमी 


दिनांक ०७/०३/२०२४ चे सहपत्र) 


परिशिष्ट अ 


धाकटापाडा शाहापुर, ता. अलिबाग जि. रायगड या योजनेच्या नुतनीकरणाच्या अंदाजपत्रकास 
प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबतच्या प्रस्तावातील उपशीर्षनिहाय तरतुदी. 


अ.क्र उपशीर्ष अंदाजपत्रकीय किमत (रूपये) 
१ अ- प्राथमिक कामे केके फण | .०० 
ब- भूमी संपादन ॥ का ,०० 


१,७३,९२,९१८.०० 


2 
3 |b oA ant 
४ | फ-आर.एच.टी. वर्क 


४२,५२,५२४.०० 


५ | के-इमारती ७०७७ 00 
६ । एम- वृक्षारोपण ee 00 
(9 ओ- संकीर्ण ee .00 
८ | पी- देखभाल ae 00 


8 आर-दळणवळण 


१८,६७,९२५.०० 


एकूण कामे रुपये 


२,३५,१३,३६७.०० 


इन्शुरन्स १% 


२,२५,१२३२३.०० 


गौण खनिज 


&9,98,803.00 


जी. एस. टी. १८% 


४२,३२,४०६.०० 


अनुषांगिक खर्च १०% २३,५१,३३७.०० 
एकूण रुपये ३,७०,४६, ६४६.०० 
ठळक वैशिष्टये 
पुन:प्रापित होणारे क्षेत्र ३४५ हेक्‍टर 
प्रती हेक्टरी किमत (रुपये) १,०७,३८२/- 
लळाभव्यय गुणोत्तर ३.४७ 
PRAVIN = a 
SHIVAJI (0116 याळ” 
(प्रविण कोल्हे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


